श्रीसमर्थ एज्युकेशन सोसायटी, सोनवडी- 
गजवडी, ता.जि.सातारा संचलित रावसाहेब 
भाऊसाहेब वांगडे माध्यमिक विद्यालय, नित्रळ, 
ता.जि.सातारा या शाळेचे मु.पो.खिंडवाडी, 
ता.जि.सातारा येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARTA ३३१८/प्र.क्र.४८१/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा : 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ : 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे क्र.माध्य-२/स्थळलांतर/कोवि/ 
१५७००-१५७०२/२०१८, दिनांक ४ जुले, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

श्रीसमर्थ एज्युकेशन सोसायटी, सोनवडी-गजवडी, ता.जि.सातारा संचलित रावसाहेब 
भाऊसाहेब वांगडे माध्यमिक विद्यालय, नित्रळ, ता.जि.सातारा या अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, 
मु.पो.खिंडवाडी, ता.जि.सातारा येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त Mod उरमोडी प्रकल्पामुळे गावातील लोक स्थलांतर झाल्यामुळे शाळेचे स्थलांतर 
प्रस्तावित केले आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी केलेल्या स्थलांतरास खालील अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(9) स्थलांतर शुल्क रू.१०,०००/- भरणे आवऱ्यक राहील. 
(२) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, AST इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(4) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(६) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, 
शाळांबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत 


शासन निर्णय क्रमांकः ARTI ३३१८/प्र.क्र.४८१/एसएम-१ 
राहणार नाहीत, हे संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्‍त 
PHARMA भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 

(७ सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार AAA राहतील. 

२. वरील अट क्रमांक (१) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, 
कोल्हापूर यांनी सदर झाळेच्या स्थलांतरास मान्यता देण्याबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी 
व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०२१०८१८८३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


नं ल DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
[| a V | Nn aj a [| a mM Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4f4fc 


M h e865eda3495969f77d97¢89a, cn=Pravin Rajaram 
U al 7 e Mundhe 


Date: 2019.09.21 10:08:27 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा 
अध्यक्ष/ सचिव, श्रीसमर्थ Vey सोसायटी, सोनवडी-गजवडी, ता.जि.सातारा 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


०८ WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


